महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या धुलाई भत्याच्या 
दरात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १ ( भाग-१) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१६ 
वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.जेएलडी-३२९२/२(५)/(ब)/पीआरएस-१, दिनांक ३ जून १९९२ 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६. 
३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र 
क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/ पोप्रभत्ते? १०४१७/२०१६, दिनांक ७/११/२०१६. 

प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक 
भाग असून त्यांचा अत्यावश्‍यक सेवेत समावेश होतो. त्यामुळे या दोन्ही विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना 
देण्यात येणा-या सुविधेमध्ये समानता असणे असणे आवश्‍यक आहे. सबब पोलीस विभागातील 
अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या सुविधा/लाभदायी योजनांचा आढावा घेऊन त्या आवश्‍यकतेनुसार 
कारागृह व सुधारसेवेत कार्यरत गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना सुध्दा लागू करणे आवश्‍यक आहे. 

महाराष्ट्र पोळीस विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या इतर सुविधा/ लाभदायी 
योजना कारागृह व सुधारसेवेतीलळ गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना आवश्‍यकतेनुसार लागू करणेसाठी 
निर्णय घेणेकरीता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र-०२ अन्वये समिती स्थापन 
करण्यात आलेली आहे व उपरोक्त समितीस पोलीस विभागास लागू असलेल्या सर्व सुविधा/लाभदायी 
योजनांचा अभ्यास करुन त्या कारागृह व सुधारसेवेतील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यासाठी 
आवड्यकतेनुसार बदल करुन लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

त्या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १९/११/२०१६ रोजी समितीची 
बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी यांच्या 
प्रमाणेच महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवेतील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या धुलाई भत्यात वाढ करण्याचा 
समितीने निर्णय घेतला आहे. 

महाराष्ट्र पोलीस दलातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांना प्रति महिना रुपये १२०/- व 


उर्वरित पोलीस अधिकारी व पोलीस शिपाई यांना प्रतिमहा रुपये १००/- प्रमाणे धुलाई भत्ता अदा करण्यात 
येतो. 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक ते अधीक्षक, मध्यवर्ती 
कारागृह पर्यंतच्या अधिका-यांना रुपये ८०/- प्रमाणे व अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ ते तुरुंग अधिकारी 
श्रेणी-२ पर्यंतच्या अधिका-यांना रुपये ४०/- प्रमाणे प्रतिमहा धुलाई भत्ता अदा करण्यात येत आहे. तसेच 
सुभेदार ते कारागृह शिपाई पदावरील कर्मचा-यांना प्रतिमहा रुपये २०/- प्रमाणे धुलाई भत्ता अदा करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र पोलीस विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यापेक्षा प्रतिमहा जादा दराने देण्यात येतो. परंतु पोलीस विभागात 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


देण्यात येणा-या व महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागात सद्या देण्यात येत असलेल्या धुलाई भत्याच्या 
दरामध्ये तफावत आहे. 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस दलाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक 
भाग असून या दोन्हीही गणवेषधारी शिस्तबध्द सेवा असल्याने व त्यांच्या कामाच्या स्वरुपामध्ये साह्य 
असल्याने उपरोक्‍त AMS तफावत दूर करुन समता आणण्यासाठी पोलीस दलात देय असलेल्या 
दराप्रमाणे धुलाई भत्ता महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक ते कारागृह 
शिपाई पर्यंतच्या अधिकारी/ कर्मचा-यांच्या धुलाई भत्यात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक ते कारागृह शिपाई पर्यंतच्या 
अधिकारी/कर्मचा-यांच्या प्रतिमहा धुलाई भत्याच्या सुधारीत दरात GSTS तक्त्यातील कॉलम क्र.५ प्रमाणे 
प्रतिमहा वाढ करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अ.क्र | पदनाम पं जुन्या दराप्रमाणे सुधारीत दराप्रमाणे (प्रत्येक 
(प्रत्येक अधिकारी/ | अधिकारी/ कर्मचा-यांसाठी) 
कर्मचा-यांसाठी) 
a २ ३ 1 aaa 4 
ER कारागृह उपमहानिरीक्षक ०५ ८० 1१०० | 
2 | अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह | १० | ८० 1१०० | 
3. अधीक्षक,जिल्हा कारागृह | २९ ४० 1___1___ 
वर्ग-१ 
४ | अधीक्षक,जिल्हा कारागृह | ४० ४० = | 
वर्ग-२ 
५ | तुरुंग अधिकारी श्रेणी-१ १०६ ४० PO 00 
६ | तुरुंग अधिकारी श्रेणी-२ २९७ ४० PO 
७ | सुभेदार १६८ २० PD 
८ हवालदार ५६६ २० १०० | 
९ | कारागृह शिपाई । २९६३ २० शिक 
(पुरुष/महिला) 
एकूण ४१८४ ३८० ९०० 


२. याकरीता येणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-५,मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग या मुख्यलेखाशिर्षाखाली 
(१) मागणी क्र.बी-५,मुख्यळेखाशिर्ष -२०५६ तुरुंग (009) संचालन व प्रशासन (००)(०१)कारागृह निरीक्षणालय 
(२०५६००२६) (०१) वेतन (२) मागणी क्रमांक बी-५,मुख्य लेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग, (००) (१०१) तुरुंग (००)(०१) 
मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) (०१) वेतन व (३) मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यळलेखाशिर्ष-२०५६, (००)(१०१) 
तुरुंग,(००)(०२)जिल्हा तुरुंग, (२०५६००४४) दत्तमत (०१) वेतन (योजनेतर योजना) या उद्दिष्टाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो चालू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश दि.०१.१२.२०१६ रोजी पासुन लागू राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय जेएलई 9090/4 3/0... १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


४. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार गठीत करण्यात आलेल्या सक्षम समितीने 
घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११४२३१४९७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 
M a a O h a r Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNu mber=bb7b9a28cd6d8e2b1 860021 025846 
4e6ece204d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar 
Bandpatte a हिवा 
(म. रा. बंदपट्टे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (गृह- शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) अपर मुख्य सचिव, (अ.व.सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 


१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

११) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 

१२) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 

१३) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१४) अधीक्षक,खुले जिल्हा कारागृह (सर्व) 

१५) प्राचार्य,किशोर सुधाराळलय,नाशिक 

१६) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 

१७) संपर्क अधिकारी, LIGA खूली वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 

१८) महालेखापाल, पमहाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
22) उपकोषागार अधिकारी (सवी 
२३) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२४) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


